जम्मू आणि SRA राज्यातील, विस्थापित 
नागरीकांची मुले/सैन्य आणि निमलष्करी 
दलाच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना आणि 
दहशतवादी कारवायांचा मुकाबला 
करण्यासाठी तैनात भारतीय सैन्य दलातील 
अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना विशोष शिक्षण 
सवलत देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन, 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : AHF १०२०/प्र.क्र.३८ /७-अे, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:-२२ सप्टेंबर, २०२०. 


संदर्भ:-१) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. एजीयु २०९५/२३१०६/सीआर-१८१/१९ए, 
दि.५ सप्टेंबर, १९९६ 
२) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. एजीयु ११९७/२८६८८/सीआर-९४/९७/१९ए, 
दि.२७ ऑक्टोंबर, १९९७ 
३) कृषि परिषद कार्यालयाचे पत्र क्र.मकृप/शिक्षण-१/५२१२/३६३ दि. १४.२.२०२० 


प्रस्तावना :- 
शासनाने उक्त संदर्भ क्र. १ व २ येथील शासन निर्णयान्वये, जम्मू व OMAR राज्यातील 


विस्थापित नागरीकांची मुळे/सैन्य आणि निमलष्करी दलाच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना आणि 


दहडातवादी कारवायांचा मुकाबला करण्यासाठी तैनात भारतीय सैन्य दलातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या 


मुलांना कृषि क्षेत्रामध्ये उच्च शिक्षणातील पदवी अभ्यासक्रमाची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी विशेष 


शिक्षण सवलत देण्याबाबत निर्णय लागू केला आहे. त्यानुसार राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांतर्गत 


प्रत्येक शासकीय पदवी महाविद्यालयात मूळ प्रवेशा क्षमतेपेक्षा एक जागा अतिरिक्‍त भरण्याची तरतूद 


लागू करण्यात आलेली आहे. 


२. भारतीय राज्यघटनेचे कलम ३७० आणि 34 हे रद्द करण्यात येऊन, केंद्र शासनाने दि.३१ मार्च, 


२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या राजपत्राद्वारे जम्मू आणि GRA राज्याला “जम्मू आणि GAR 


केंद्रशासित प्रदेश आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेश” म्हणून अधिनियमित केले आहे. या पार्श्वभूमीवर 


संदर्भाधीन शासन निर्णय १ व २ अन्वये लागू करण्यात आलेली तरतूद यापूढेही चाळू ठेवण्याच्या 


अनुषंगाने प्रस्ताव कृषि परिषद कार्यालयाकडून संदर्भ क्र. ३ अन्वये प्राप्त झाळा आहे. सदर प्रस्तावाच्या 


अनुषंगाने उक्त विषय शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृप १०२०/प्र.क्र. ३८/७-अ, 


शासन निर्णय :- 


कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय संदर्भ क्र.१ व २ अन्वये, राज्यातील चारही कृषि 


विद्यापीठांतर्गत प्रत्येक शासकीय पदवी महाविद्यालयात मूळ प्रवेश क्षमतेपेक्षा एक जागा अतिरिक्त 


भरण्याबाबत लागू करण्यात आलेली तरतूद यापुढेही कायम करण्यात येत आहे. तथापि सदरची तरतूद 


जम्मू आणि SRA राज्य ऐवजी “जम्मू आणि ork केंद्रशासित प्रदेश आणि लडाख केंद्रशासित 


प्रदेश” साठी लागू राहील, अशी सुधारणा करण्यात येत आहे. या तरतूदीनुसार प्रवेश देण्याबाबत 


संदर्भ क्र.१व २ येथील शासन निर्णयांमध्ये नमूद अटी व arched काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२२१४३७५७०८०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


प्रति, 


०८ Av AD -5 


on 
र. 
Go 


Digitally signed by BALASAHEB K RASKAR 


DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=aaa93f4d4e49359ddfdb4a9eb41 76d 16d9032454ac5c700ad 


6e2a7ad0b31 15db, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


serialNumber=2cf78d68ceeac33ca63c8a2f2b360ebf1 c6ac77c6alad4c 
5bfb24951806af0a8, ou=AGRICULTURE DIARY AND FISHERTES DEPT, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=BALASAHEB K RASKAR 
Date: 2020.09.22 14:40:11 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.राज्यमंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. महासंचालक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नवी दिल्ली, (कृषि परिषद, पुणे 


यांचेमार्फत) 


. मुख्य सचिव, जम्मू व काइमीर केंद्रशासित प्रदेश आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेश शासन, 


श्रीनगर ( कृषि परिषद, पुणे यांचेमार्फत) 
सदस्य सचिव तथा महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
कुलगुरु / कुलसचिव , महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, 


.कुलगुरु / कुलसचिव, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 


११.कुलगुरु / कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, 
१२.कुलगुरु / कुलसचिव, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, 
१३.कार्यासन (9 3) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


